कालीचा 
स्वरविलास 


कालीचा स्वरविलास 


मराठी : गार्गी लागू 


आजपासून खूप खूप , 
हज्जारो वर्षापूर्वी..... 


- 


एका मुलाने आपल्या आईला गुहेच्या 
भिंतीवर जनावरांची चित्र रेखाटतांना पाहिले . 
त्याला ती खूप आवडली . 
जंगलार 

शीच जनावरे होती. 


हु 


GO 


SC 


काली, आता तू लवकरच मोठा होशील. मोठा झाल्यावर तुला या 
जनावरांची शिकार करायची आहे कालीची आई त्याला म्हणाली . 


म्हणा 


कालीच्या वडिलांनी त्याला धनुष्य दिले . 

या पहिल्या शिकारीसाठी या 
धनुष्याने सराव कर . 


काली दिवसभर धनुष्याच्या सहाय्याने 
बाण मारण्याचा सराव करत राहिला. 


दिवसभर सराव करून दमल्यावर विश्रांती घेतांना 
चुकून त्याने धनुष्याची दोरी छेडली. 
आणि मंजूळ आवाज त्याने ऐकला . 
त्याने पुन्हा दोरी छेडली, धनुष्य तोंडाजवळ आणून 
तोंडाची उघडमीट केली. 
धनुष्यामधून वेगवेगळे सूर ऐकू आले . 


मग काय..., काली धनुष्याने बाण मारणे विसरूनच गेला. 
धनुष्याची दोरी छेडून नवीन नवीन सूर काढण्यात रमून गेला . 
त्याचे भान हरपून जायला लावणारे सूर ऐकून आकाशातील 
तारेही खाली झेपावले . 


त्या रात्री धनुष्यामधून निर्मिलेल्या संगीतामुळे 
काली शांत, निवांत झोपला. 


मग काय... धनुष्याचा सराव करण्यासाठी काली रोज 
जंगलात जाऊ लागला. गुहेपासून लांब आल्यावर तो 
बाण बाजूला ठेवून , धनुष्य तोंडावर ठेवून दोरी छेडित 
असे. निर्माण होणारे मधूर संगीत ऐकण्यासाठी चिमण्या 
त्यांचा किलबिलाट बंद करीत असत . इतर प्राणी थांबून 
कालीच्या संगीताचा आस्वाद घेत असत . 


11 


वडिलांनी कालीला धनुष्याच्या सरावाबद्दल विचारले तेव्हा सुरांत 
हरवून गेलेल्या कालीने डोळे मिटून घेतले व म्हणाला, छान ! 


एके दिवशी सुर्योदयाच्यावेळी कालीने 
पाहिलं की बरेच लोक मोठ्या 
शिकारीसाठी बाहेर पडले आहेत . 
त्याच्या धनुष्याच्या दोर्या ताणलेल्या 
होत्या आणि बाणही अणकुचिदार 
केलेले होते . 


धट्टीकट्टी माणस पुढे होती . त्याच्यामागून लहान मुले 
उत्साहाने धावत होती. त्यांनी डोंगर, दर्या, मैदान पार 
केली. शेवटी त्यांच्या म्होरक्याला काही जनावर 
दिसली. कालीने इतकी सुंदर भिमकाय जनावरे पूर्वी 
कधीच पाहिली नव्हती. 


त्या सुंदर , महाकाय जनावरांना पहाण्यासाठी काली एका 
टेकडीवर चढला . त्या सुंदर जनावरांना बघून तो त्याची 
शिकार करायचे विसरूनच गेला. त्याच्या धनुष्यामधून 
बाहेर पडणारे सुरेल सुरच त्याला आठवले . 


डोळे बंद करून धुंद 
करणार्या सुरावटी तो 
वाजवत राहिला..... 
वाजवत राहिला . 


कालीने आपले बाण गवतावर खाली ठेवले आणि धनुष्य 
तोंडाजवळ आणून दोरी छेडायला सुरवात केली . 


कालीने डोळे उघडले तेव्हा त्याच्या लक्षात आले 
की ती सुंदर महाकाय जनावरे त्याच्या अगदी 
जवळ आली आहेत आणि संगिताचा आस्वाद घेत 
आहेत . 


काही वेळाने बाकिचे शिकारी तिथे पोहोचले . त्यांनी पाहिले की 
काली आपल्या धनुष्यामधून सुमधूर संगीत निर्माण करतो आहे. 

धनुष्याची दोरी छेडली की सूर निर्माण हेत आहेत . 


कालीने आपल्या धनुष्याने जनावरांना न मारता त्यातून 
निर्माण केलेल्या संगीताने मंत्रमुग्ध करून टाकले . एखादा 
जादूगारच असे करू शकतो. काली कुणीतरी मोठा 
जादूगार असला पाहिजे . 


ते पाहून शिकार्यानी त्यांचे धनुष्य 

बाण खाली ठेवले . 


ही गोष्ट जेव्हा कालीच्या आईला समजली तेव्हा 
तिने जनावरांनाही भान हरपायला लावणार्या 
कालीच्या सुरावटीच्या गोष्टीचे चित्र रेखाटले. ते 
पाहून कालीला खूप आनंद झाला . 


काली जब बड़ा हुआ तब 
लोग उससे सलाह लेने आते . 


काली मोठा झाल्यावर लोक त्याच्याकडे सल्ला 
मागण्यासाठी येत असत. काली आजारी लोकावर 

इलाज करीत असे . 


काली आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याबरेबर संवाद साधू शकत असे . 


वयाने मोठा झाल्यावर, म्हातारा काली रोज संध्याकाळी 
टेकडीवर जाऊन बसत असे व डोळे बंद करून सुरांची 
आराधना करीत असे. ते मंत्रमुग्ध करणारे सूर ऐकायला 
आकाशीचे तारेही खाली येत असत . 


